राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही 
कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून 
नियुक्‍त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी या कंपनीला 
मुदतवाढ देणेबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ जुले, २०२३ 
वाचा: 
१. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्रिमीनल Re पिटीशन क्र. २११०/२०१४ वरील दि. १३.८.२०१४, 
दि. २१.१०.२०१५, दि. २४.२.२०१६, दि,२१.९.२०१६, दि. ३१.११.२०१६, दि.१४.१२.२०१८, 
दि. ११.२.२०१९ व दि. ४.३.२०१९ रोजीचे आदेश. 
२. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे क्रिमीनळ Re पिटीशन क्र. ५३९/१९८६ वरील दि. २४.७.२०१५ रोजीचा 
न्यायनिर्णय. 
३. गृह विभाग शासन निर्णय क्र. सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दि.२३.११.२०१५, 
दि.२६.३.२०१८, दि. २०.६.२०१८, दि. ११.१०.२०१८, दि. 98.99.2098 व दि. ११.१२.२०१९. 
४. गृह विभाग झासन पत्र क्र. सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.४/भाग-१/पोल-३, दि. १.८.२०२२. 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
दिनांक २०.४.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, दि. १५.५.२०२३ चे पत्र. 
६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
दिनांक २५.५.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, दि. ३१.५.२०२३ चे पत्र. 
७. अपर पोलीस महासंचालक, (नि.व स.) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमसं/१७/६१६२/सीसीटीव्ही 
प्रकल्प/११/२०२०-२३, दिनांक ३१.१.२०२३. 
८. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक: GAD — मातंस 080/4/2014-0/0 
Directorate of IT-DIT (MH), दिनांक १.७.२०१४, दिनांक ९.१०.२०१७ व दिनांक ९.५.२०१९ व 
परिपत्रक दि. २४.४.२०२३. 


प्रस्तावना: 

लिओनार्ड झेविअर वल्दारीस व इतर यांनी महाराष्ट्र शासन व इतर यांचेविरुध्द मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे क्रिमीनळ रिट Aca क्र. 2990/2098 दाखल केली. मा. उच्च न्यायालयाने या 
यांचिकेत दि. १३.८.२०१४, दि. २४.२.२०१६, दि. ३०.११.२०१६ दि. १४.१२.२०१८, दि. ११.२.२०१९ व 
दि. ४.३.२०१९ रोजी आदेश पारीत केले आहेत. मा. उच्च न्यायालयाने पोलीस कोठडीतील मृत्यू 
रोखण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यांमधील प्रत्येक कॉरीडॉर, रुम व लॉकअप यामध्ये सीसीटीव्ही 
कॅमेरे बसविण्याबाबत आदेशीत केले आहे. तसेच डी.के. बसू व इतर यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात पश्चिम 
बंगाल राज्य आणि इतर यांचेविरुध्द क्रिमीनल रिट ACTH क्र. ५३९/१९८६ या प्रकरणी दि. २४.७.२०१५ 
रोजी निर्णय दिला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने संवेदनशील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणेबाबत 
निदेश दिलेले आहेत. 


राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याण्यासाठी “प्रकल्प सल्लागार” म्हणून “मे. 
पीडब्ल्युसी fe5.(M/s. Pricewaterhouse coopers Ltd.)” या सल्लागार कंपनीच्या १ वरिष्ठ सल्लागारास व 
१ सल्लागारास दिनांक २०.१२.२०१९ रोजीच्या शासन पत्रान्वये दिनांक 20.92.2098 ते १९.२.२०२० पर्यंत 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३ 


(Man-Month) तत्वावर नियुक्‍ती देण्यात आली असून सदर कंपनीस कार्यादेश देण्यात आले. तद्नंतर 
शासन निर्णय दि. ३.२.२०२१ अन्वये पीडब्ल्युसी कंपनीच्या ६ वरिष्ठ सल्लागारांना 1 Man-Month साठी 
Milestone तत्वावर दिनांक १५.१०.२०२० ते प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित (Go Live) होईपर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली. तद्नंतर दिनांक १.८.२०२२ च्या शासन पत्रान्वये एक वरिष्ठ VAM व एक सल्लागार यांना 
(१० Man-Month basis) दि.१.८.२०२२ ते 39.92.2022 या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. 
तद्नंतर उच्चस्तर शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि. २०.४.२०२३ च्या बैठकीत “पीडब्ल्युसी लि.(0॥/६. 
Pricewaterhouse coopers Ltd.)” या सल्लागार कंपनीच्या १ वरिष्ठ सछ़ागार व १ सल्लागार यांना दिनांक 
१.१.२०२३ ते ३०.६.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर लगेचच उच्चस्तर शक्‍ती प्रदत्त 
समितीच्या दि. २५.५.२०२३ च्या बैठकीत पीडब्ल्युसी लि.(१॥/5. Pricewaterhouse coopers Ltd.)” या 
सल्लागार कंपनीच्या १ वरिष्ठ सल्लागार व १ सल्लागार यांना माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. 
GAD-IT 080/4/2014-0/0, Directorate of IT DIT (MH), Dt. 24.4.2023 नुसार मुदतवाढ देण्यास 
मान्यता देण्यात आली, त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दिनांक 
२०.४.२०२३ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्यासाठी प्रकल्पाचे सल्लागार “मे.पीडब्ल्युसी लि.(॥॥/5. Pricewaterhouse coopers Ltd.)” या 
सल्लागार कंपनीच्या १ वरिष्ठ सल्लागार व १ सल्लागार यांना दिनांक १.१.२०२३ ते ३०.६.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. तसेच उच्चस्तर शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२५.५.२०२३ च्या बैठकीत झालेल्या 
निर्णयानुसार पीडब्ल्युसी लि. (M/s. Pricewaterhouse coopers Ltd.)” या सल्लागार कंपनीच्या १ 
वरिष्ठ सल्लागार व १ सल्लागार यांना माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. GAD-ITO80/ 4/ 
2014-O/O, Directorate of IT DIT (MH), Dt. 28.8.2023 नुसार दिनांक १.७.२०२३ ते 98.83.2023 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्तसल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन व इतर भत्ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या संदर्भ क्र. ८ 
येथे नमूद दिनांक ९.५.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार देय राहील. तथापि, माहिती व तंत्रज्ञान 
विभागाने सल्लागारांच्या मानधनासंदर्भात भविष्यात काही सुधारणा केल्यास सदर सुधारणा उपरोक्त 
सल्लागारांना लागु राहतील. तसेच त्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सदर कंपनीची नेमणूक 
(Empanelment) करणे आवड्यक राहील. 
३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) 
जिल्हा पोलीस बल (२०५५०१६८) (दत्तमत) (अनिवार्य), १३, कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षाखालील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२०.४.२०२३ व दि.२५.५.२०२३ 
रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३ 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१२१५३८१११०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAILAS ARJUN *: 

GAIKWAD = 
(कैलास गायकवाड) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

१०. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. मे. पीडब्ल्युसी o1.fes.(Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd.), २५२,वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी 
पार्क, दादर (पश्चिम), मुंबई-४०० ०२८. 

१५. कक्ष अधिकारी (व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. अर्थ-१ शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवडनस्ती / पोल- ३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


